मौजे कापशी, ता.कागल, जि.कोल्हापूर येथे 
सरसेनापती संताजी घोरपडे यांचे स्मारक 
उभारण्यासाठी प्रशासकीय मान्यता 
देण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः स्मारक-२०२०/प्र.क्र.७७/ 'योजना-११ 
बांधकाम भवन, 24, मर्झबान पथ 
फोर्ट, मुंबई-४०० ००१. 
दिनांक : २४ जून, २०२१. 


वाचा : 

१) शासन निर्णय, ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग, क्र.स्मारक-२०१६/प्र.क्र.०३/पंरा-९, दिनांक ११ 

ऑगस्ट, २०१६. 

२) शासन निर्णय, ग्राम विकास विभाग, क्र.स्मारक-२०२०/प्र.क्र.७७/पंरा-९, दिनांक २८.०२.२०२०. 
प्रस्तावना : 

जिल्हाधिकारी, कोल्हापूर यांनी दिनांक ४.३.२०२० च्या पत्रान्वये, सरसेनापती संताजी घोरपडे 
यांचे मौजे कापशी, ता.कागल, जि.कोल्हापूर येथे स्मारक बांधकामासाठी रु.९.१६/- लक्ष (अक्षरी रुपये 
नऊ कोटी सोळा लक्ष फक्त) इतक्या रकमेच्या प्रस्ताव सादर शासनाच्या मान्यतेकरिता सादर केला 


होता. 


सदर प्रस्ताव सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या सहमती करिता सादर केला असता सार्वजनिक 
बांधकाम विभागाने प्रस्ताव तपासून रुपये ६७५.७१ लक्ष (अक्षरी सहा कोटी पंच्च्याहत्तर लक्ष एकाहत्तर 
हजार फक्त) इतक्या प्रकल्प किंमत व अंदाजपत्रकास सहमती दर्शविली आहे. त्यानुसार सदर 
प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय: 

सरसेनापती संताजी घोरपडे, यांचे मौजे कापशी, ता.कागल, जि.कोल्हापूर येथे स्मारक 
बांधकामाच्या रुपये ६७५.७१/- लक्ष (अक्षरी सहा कोटी पंच्च्याहत्तर लक्ष एकाहत्तर हजार फक्त) इतक्या 
रकमेच्या आराखडे व अंदाजपत्रकांना खालील अटी व शर्तीच्या अधिन राहून प्रशासकीय मान्यता 
देण्यात येत आहे. 

१. सदर स्मारकाचे बांधकाम करण्यापूर्वी सदरहू जागा ग्रामपंचायतीच्या मालकीची आहे 

याबाबतची खात्री करुन घ्यावी. 

२. प्रस्तुत काम पुरातत्व विभागाच्या अखत्यारित येत असल्यास संबंधित विभागाची तसेच 

महानगर पालिका व तत्सम प्राधिकरणे यांची पूर्व परवानगी घ्यावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः स्मारक-२०२०/प्र.क्र.७७/योजना-११ 


३. तांत्रिक मंजूरी देताना राज्य दरसूचीबाहय बाबींच्या दराकरिता शासन परिपत्रक क्रमांक- 
२०१७/प्र.क्र.११/नियोजन-३, दि.११.४.२०१७ नुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 
४. प्रस्तावातील खरेदीची संबंधित बाबींकरिता ई-निविदा प्रणालीचा अवलंब करुन उद्योग, ऊर्जा 
व कामगार विभागाकडील दिनांक २४.८.२०१७ च्या शासन निर्णयान्वये निर्गमित केलेल्या सूचना 
विचारात घ्याव्यात. 
५. प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक इएनव्ही-२०१३/ प्र.क्र.१७७ / 
तां.क.१, दि.१० जानेवारी, २०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक तत्वानुसार 
कार्यवाही करण्यात यावी. 
६. स्थापत्य कामाच्या कालावधीतच विद्युतीकरणाबाबत तसेच इतर अनुषंगिक कामांचे योग्य 
नियोजन करुन सदर कामे पूर्ण करावीत. 
७. इमारतीमध्ये दिव्यांगाकरिता उपलब्ध करुन द्यावयाच्या विविध सोयीबाबत शासनाने वेळोवेळी 
दिलेल्या सूचनांच्या अनुषंगाने कार्यवाही करण्यात यावी. 
८. विषयांकित कामाकरिता सुधारित प्रशासकीय मान्यतेची आवश्‍यक लागणार नाही. यादृष्टीने 
विशेष दक्षता घेऊन काम करण्यात यावे. 
२. सरसेनापती संताजी घोरपडे यांच्या स्मारक बांधकाम आराखडा व अंदाजपत्रके सार्वजनिक 
बांधकाम विभाग, कोल्हापूर यांनी तयार केलेले आहेत. त्यामुळे, सदर प्रकरणी पुढील कार्यवाही 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग, कोल्हापूर यांच्या मार्फत करण्यात यावी. 

३. सदर स्मारकाच्या बांधकामावरील खर्च भागविण्याकरिता मुख्य वित्त व लेखा अधिकारी, जिल्हा 
परिषद, कोल्हापूर यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. तसेच, मुख्य 
कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, कोल्हापूर यांना नियंत्रक अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत 
आहे. सदर स्मारकावरील खर्चाची जबाबदारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, कोल्हापूर 
यांची राहील. त्यांनी स्मारकाच्या कामाची प्रगती तसेच उपयोगिता संबंधिची माहिती, उपयोगिता 
प्रमाणपत्रास वेळोवेळी शासनास सादर करावे व Heo लेख्याशी खर्चमेळाबाबतची 
कार्यवाही करावी. 

४. सदर स्मारकाच्या बांधकामावर नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी जिल्हास्तरीय स्मारक समितीची 
राहील. 
५. या स्मारकासाठी होणारा खर्च लेखाशिर्ष-मागणी क्रमांक-एल-३, २०१५-इतर ग्राम विकास 
कार्यक्रम, १९६ जिल्हा परिषदांना / जिल्हास्तरीय पंचायतीना सहाय (००) (०६) थोर व्यक्तींची स्मारके 
उभारण्याकरिता अनुदान (२५१५२४८६), ३१ सहायक अनुदान (योजनांतर्गत) या लेखाशिर्षांतर्गत प्राप्त 
होणाऱ्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 
६. वित्तीय अधिकार नियम पुस्तीका १९७८ भाग पहिला उपविभाग तीन, अनुक्रमांक-४ नियम-२७ 
(२) अन्वये, अनावर्ती खर्चाच्या बाबतीत रुपये पाच कोटी पर्यंतच्या प्रशासकीय मान्यता देण्याचे 
अधिकारी प्रशासकीय विभागास आहेत. यानुसार हे आदेश निर्गमित करण्यात येत आहे. 

पृष्ठ ४ पैकी २ 


PRAT Us क्रमांकः स्मारक-२०२०/प्र.क्र.७७/योजना-११ 


७. 


सदर शासन निर्णय सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक ४०/इमा-३, 


दिनांक २५.५.२०२१ व वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक ३४८/२१/व्यय-१५, दि.३१.५.२०२१ 


अन्वये मिळालेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


Cs 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०६२४१६११४९९८२० असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by subhash Uttam Rathod 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 


S U b h a S h ou=Rural Development Department, 


postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=4900ceadef378ce6953fc366d818 


U tt a mM R at h od c664ad0c54be36d6234bdc213e86d85816 


८2, cn=subhash Uttam Rathod 
Date: 2021.06.30 12:53:10 +05'30' 


सुभाष राठोड 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 

मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री यांचे कार्यालय, मंत्रालय, मुंबई 

मा.उप मुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा.पालक मंत्री, कोल्हापूर जिल्हा यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
मा.मंत्री/राज्यमंत्री (ग्रा.वि.) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा.विरोधी पक्ष नेता, विधान परिषद/विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 


७. सर्व मा.विधान परिषद सदस्य / मा.विधानसभा सदस्य. 
८. मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक. 
९. मा.अ.मु.स.(ग्रामविकास विभाग), बांधकाम भवन, फोर्ट, मुंबई-१. 


. मा.अ.मु.स.सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

. मा.अ.मु.स.वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

. मा.अ.मु.स.नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

. मा.अ.मु.स.नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

. सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

. महालेखापाल (लेखा परिक्षा) / (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर 
. विभागीय आयुक्‍त, आयुकत कार्यालय, पुणे विभाग, पुणे. 

. जिल्हाधिकारी, कोल्हापूर. 

. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, कोल्हापूर. 

. मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, जिल्हा परिषद, कोल्हापूर. 

. कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, कोल्हापूर. 
. जिल्हा कोषागार अधिकारी, कोल्हापूर 

. सहायक जिल्हा नियोजन अधिकारी, कोल्हापूर. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः स्मारक-२०२०/प्र.क्र.७७/योजना-११ 


२३. वित्त विभाग (व्यय -१५, अर्थसंकल्प-१६/१७), मंत्रालय, मुंबई. 
२४. कक्ष अधिकारी, कार्यासन क्र.वित्त-१, ग्राम विकास विभाग. 
२५. निवड नस्ती (यो-११). ग्राम विकास विभाग. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


